राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 223 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ एप्रिल,२०२३ 


वाचा : 

शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः पदआ-२००७/११७/प्र.क्र.१९/सेवा-१, 
दि.०६/०८/२००७ 

शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. क्षनिका/अस्थायी पदे २०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, 
दि.२१/०४/२०११ 

शासन शुध्दिपत्रक सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०९/०६/२०११ 

शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२)/आ-२, दि.२३/०५/२०१८ 

शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः कुनिका/अपदे-२०१८/प्र.क्र.२३५/ आरोग्य-५, 
दिनांक ११/१०/२०२२ 

वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८/०२/२०२३ 

संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे-१ यांचे पत्र क्र.ससंआसे/सहसंचालक आ से राष्ट्रीय कुष्ठरोग 
निर्मुलन/२२३/अस्थायी पदे/कक्ष-५२ब/न.क्र.५९८/३६७१-७३/२३ दि.११/०४/२०२३ 


Ee) 
~ 


> 


AN 
~ 


Go OC 
— ™ 


Go 


शासन निर्णय : 

राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १०५४ पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण 
करण्यात आली असून त्यापैकी ३८४ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ३८४ अस्थायी पदांपैकी संदर्भाकित 
क्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये ८०% प्रमाणे १७७ अस्थायी पदे स्थायी करण्यात आली आहेत. उर्वरित 
२०७ अस्थायी पदांचा संदर्भांकित क्रमांक १ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या आस्थापनेच्या आढाव्यात 
समावेश आहे. संदर्भ wy येथील शासन निर्णयान्वये सहायक Gaon आरोग्य सेवा, पालघर येथील 
कार्यालयातील १६ अस्थायी पदे निर्माण केलेली आहेत. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एकूण २२३ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत संदर्भाकित क्र.५ च्या शासन निर्णयानुसार 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच सदर २२३ पदांमध्ये डॉ. बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल, कोंढवा, पुणे येथील 
पदांचा समावेश आहे. 


२. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २२३ अस्थायी कार्यरत पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य 
विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देत असल्याने या पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर कालावधीत सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करुन 
घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहुन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः PHT २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


३. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२३-२४ साठीच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(१ (090)- कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 

सांकेतांक (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२६१५१३५७५८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS DHENGALE 
N: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


D 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=eaf0a3a2eccOf8d6b1a823821ae00936c4a3290c1b 


bd85ad7d6a9b64dc0f5392, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


D H F N GA | F serialNumber=476598C1 AEEC16697909C94B2AEDA820B6E 
3BOFF63279B5B31612103BBEAA15A, cn=SUNIL HARIDAS 
DHENGALE 
Date: 2023.04.26 15:55:41 +05'30' 


(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

९. प्रशासक, डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा, पुणे. 

१०. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा सर्व (कुष्ठरोग). 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१२. वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (आरोग्य-५). 


2०८ of 
> b = nee 
tee eres | amar 


bide toe 
ibd} 19192 pale | [pile 21252९ Bip 
७८४1८९ 91 28 | २9 १२०७ phonic का 2 joke} Jeli 
ph 2४७ pop Ips 191 1125 1०७८०७ aah noe) Sy Bn ek the mbes , 


ES /KO/ "3S syy ‘v- ae RET eH ae ay ee 11९) 1०1112 bkplepLie 17०६) ये 


‘thh bRob 131112 21७४४४७ geod 7s slbd} 
“S-1PB/o 3 “Hh B/oood 


५3३३० O8d2 


००७>०८-००७७७१$ a a 
ममा कु ६ mpe/( bonds on 
ans 2 1४४2७ ७1४५ ०१७६) 1016 


resin ea 
om 
anal ans आक ७३७ bikabe Tin 
io bone Pa 
७७७18 19: 
ede aay te Sek tie क 


